उपसंचालक आरोग्य सेवा,औरंगाबाद 
मंडळ यांच्या अधिपत्याखालील दंत 
चिकित्सा विभाग, ग्रामीण रुग्णालय, 
मानवत जिल्हा परभणी येथील दंतशल्य 
चिकित्सक (वर्ग- २) मंजूर ०१ अस्थायी 
पद पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.१२९/आरोग्य-४, 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : २८ एप्रिल, २०२२. 


Fel] 

‘al 

— 
I 


१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २०१२/प्र.क्र.१४१ / आरोग्य- 
३, दि. १७/०१/२०१३ 
२) वित्त विभाग झासन निर्ण क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१०/०८/२०२१ 
३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक : अपदे- २०२१/प्र.क्र.११७/ आरोग्य- 
४, दि. २८सप्टेंबर,२०२१. 
४) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. आसेआ/रामौआ/अपदे/१८९६-९७, 
दि.०९.०२.२०१२ 
शासन [नणय निर्णय :- 
उपसंचाळक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ, औरंगाबाद यांनी त्यांच्या अधिपत्याखाली दंत 
चिकित्सा विभाग, ग्रामीण रुग्णालय, मानवत, जिल्हा परभणी येथील दंत sea चिकित्सक (वर्ग २) ०१ 
अस्थायी पदास दि.१०.०८.२०२१ ते दि. २८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. ४, दि. 
०९/०२/२०२२ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. 
२. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या उपसंचालक, 
आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ, औरंगाबाद यांच्या अधिपत्याखालील दंत चिकित्सा विभाग, ग्रामीण 
रुग्णालय, मानवत, जिल्हा परभणी आरोग्य संस्थेमधील दंत शल्य चिकित्सक (वर्ग - २) ०१ या अस्थायी 
पदाला दि.१०.०८.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
३. सदर अस्थायी पदाचे वेतन पुढील लेखाशीर्षामध्ये खर्ची टाकण्यात यावे आणि हा खर्च सन २०२२- 
२०२३ या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


अ.क्र. लेखाशिर्ष 


षि मागणी क्रमांक आर -१, मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६-सार्वजनिक 
आरोग्य, ००१-संचालन व प्रशासन, (०१)(०८)-प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण रुग्णालयाइतका दर्जा 
वाढविणे (२२१० ०४१३)” 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.१२९/आरोग्य-४, 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक १०.०८.२०२१ 
च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

द. सदर पदांना यापुढील कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करताना, 
यासोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मधील तकक्‍्यात अरोग्य संस्थेचे नाव, एकूण मंजूर पद, स्थायी पद व अस्थायी 
पद (तपशीलवार माहिती) याबाबतच्या तपशिलासह शासनास सादर करण्यात यावा. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inal संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०७१३३७४६१९१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by SACHIN 


SHAMKANT DESAI 
S AC H | N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=52275339d48b6fd35ef523ec 


d953ba59cbb2b2b4d441 3dff8b3f2fb1 
7710505f, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


serialNumber=6FFO4EBFFAB4F962AD 


757B0E36E3A96AB5DB4421F6C95687 
63153DEA139498B2, cn=SACHIN 
SHAMKANT DESAI 

Date: 2022.04.29 12:51:28 +05'30' 


(सचिन देसाई ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

मा. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर . 
आयुक्‍त,आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा-२, पुणे. 

सहसंचालक,आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 


८. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 


रट 


१०, 


99 


उपसंचाळक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ, औरंगाबाद 
जिल्हा शल्य चिकित्सक ,जिल्हा रुग्णालय, परभणी 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी 
१२. 
१३. 
१४. 


संबंधीत रुग्णालय व कार्यालय (उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ यांचेमार्फत) 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, (सेवा-१/सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/आरोग्य-३/आरोग्य ३ अ 
अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


१५.निवडनस्ती (आरोग्य-४) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.१२९/आरोग्य-४, 


“परिशिष्ट - अ 
(सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.१२९/आरोग्य-४, 
दिनांक २८ एप्रिळ,२०२२ सोबतचे विवरण पत्र) 


अ.क्र. | आरोग्य संस्थेचे नाव एकूण मंजूर पदे | स्थायी पदे अस्थायी पदे 


१ दंत चिकित्सा विभाग, ग्रामीण ०१ i | ०१ 
रुग्णालय, मानवत,जिल्हा परभणी 


